RNINo . MAHBIL /13/ 2/ 2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग 


वर्ष -८, अंक - ०१ ] 


मंगळवार , जानेवारी १ , २०१९ / पौष ११, 


शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठ ०१ 


असाधारण क्रमांक १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष -२ / नपा-४/ अनर्हता/ एसआर-०१ / २०१८.- सुरगाणा नगरपंचायतीचे सदस्य पद धारण करण्यास खालीलप्रमाणे सदस्यांना महाराष्ट्र 
स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, १९ ८६ मधील कलम ३ (१) (ब) नुसार व महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, १९ ८७ 
मधील नियम ८ प्रमाणे सुरगाणा नगरपंचायतीचे सदस्य पद धारण करण्यास या आदेशाच्या तारखेपासून म्हणजेदिनांक २८ नोव्हेंबर २०१८ पासून 
प्रपत्रात दर्शविलेले अ. क्र . १ ते ३ यांना अनर्ह घोषित करीत आहे व त्यांनी धारण केलेले सुरगाणा नगरपंचायतमधील सदस्य पद रिक्त झाल्याचे घोषित 
करण्यात येत आहे. 


प्रपत्र 


अ . क्र . 


सदस्याचे नाव 


प्रभाग क्रमांक 


पत्ता 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


योगिता विजय पवार 


राहणार सुरगाणा, तालुका सुरगाणा, जिल्हा नाशिक 
राहणार सुरगाणा, तालुका सुरगाणा, जिल्हा नाशिक 


२ 


९ . अनुसूचित जमाती ( महिला ) 
१५. अनुसूचित जमाती ( महिला) 
१६. अनुसूचित जमाती ( पुरुष ) 


रेशमा चंदर चौधरी 


३ 


सुरेश काळू गवळी 


राहणार सुरगाणा, तालुका सुरगाणा, जिल्हा नाशिक 


राधाकृष्णन बी . , 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक, २८ नोव्हेंबर २०१८ . 


, 


वि ( एच ) ५२६ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS, 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


, 


